आर्थिक वर्ष सन 2098-20 करीता 
शासकीय वसतीगृहांचे बांधकाम करणे 
लेखाशीर्ष (४२२५ १०८३ ) या अंतर्गत 
निधी वितरण.. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६ /कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ जुले,२०१९ 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक marie वित्त  विभाग,क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ 
दि.०१.०४.२०१९ 
२) शासन परिपत्रक क्रमांकः वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ 
दि.०८.०७.२०१९. 
३) शासन ज्ञापन क्र. आविवि, क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.५६/का-६ दि.२७/०५/२०१९. 
४) बांधकाम व्यवस्थपन कक्ष, (आ.वि.वि.) यांची नस्ती क्र. आविवि-२०१८/प्र.क्र.४४/बांव्यक. 
शासन निर्णय- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना अंतर्गत, (०१) (१६) आश्रमशाळेच्या इमारती बांधकाम करणे (४२२५ १०८३), ५३- मोठी बांधकामे 
या लेखाशीर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षाकरीता रु.५०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत 
आहे. 


आश्रमशाळेच्या इमारती बांधकाम करण्याकरीता माहे जुलै ते सप्टेंबर, २०१९ करीता उपरोक्त 
संदर्भाधीन क्र. 3 येथील निधी मागणी प्रस्तावास अनुसरुन सन २०१९-२० या वर्षातील अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीमधुन सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार २१ कामांना रकाना ६ नुसार एकूण 
रु.८५३.५० लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/नागपुर यांना (BEAMS) अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाळी वर 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


अ.क्र 


नियंत्रक अधिकारी कामांची ae | सदर आदेशान्वये 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 


२ ३ 1 छे 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक शिंदी ६४५.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 


अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम 1111 २०८.५० 
(आदिवासी) मंडळ) , नागपुर. 


एकुण २१ ८५३.५० 


२. 


न्न 


) 


३. 


सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद कामांना प्रशासकीय 
/सुधारीत प्रशासकीय मान्यता रकमेच्या मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 
सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक/ नागपुर 
यांचेमार्फत सदर बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची 
तपासणी करावी व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची 
दक्षता घ्यावी. 

वितरीत करण्यात आलेला निधी माहे ३१ मार्च, २०२० अखेर खर्च करण्याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेला खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित केळेल्या अटी व शर्तीचे पालन करण्याची 
जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ व २ येथील वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रकान्वये 


विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६/कार्यासन.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०७३०१११७४४०३२४ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao Aute 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


R d ou=Tribal Development, postalCode=400032, 
aVvl n la st=Maharashtra, 
. 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897 
D | g a aa ba [ fa O A U te 737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravindra 
Digambarrao Aute 
Date: 2019.07.31 12:42:37 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपुर. 

. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, नाशिक/कळवण/ धुळे /नागपुर/चंद्रपुर . 
९. 
१०. 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग,धुळे/चंद्रपुर . 


११.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१५.वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


बीयुडी-२०१९/ प्र.क्र. ५६ /कार्यासन.६ दि.२६/०७/२०१९ सोबतचे विवरणप 
सन २०१९-२० करीता वसतीगृहाचे बांधकाम करणे लेखाशीर्ष ४२२५ १०८३ अंतर्गत निधी वितरण .. 


रु.लाखात 


२०१९-२० मधील | सदर आदेशाद्वारे 
यापुर्वी वितरीत | वितरीत करण्यात 
निधी येत असलेला निधी 


अ. . प्रशाकीय मार्च-२०१९ अखेर 
कामाचे नांव 
क्र मान्यता किंमत झालेला खर्च 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक 
| १ | २ ३ 8 4 द 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे 


| एरंडोल येथील शासकीय मुलांचे वसतिगृह (क्षमता- ४४७.९६ २७७.९९ ००.०० ५०.०० 
७५), ता.एरंडोल, जि.जळगांव 
मुलींचे शासकीय वसतीगृह, चिचपाडा ता. नवापुर ५००.७५ ००.०० ५०.०० 
जि.नंदुरबार 


मुलींचे शासकीय वसतीगृह, नवापुर जुने ता. ५६.७१ ००.०० १००.०० 
नवापुर जि.नंदुरबार 
मुल्हेर (जामोटी) येथे शासकीय आदिवासी मुलांचे १००.०६ ००.०० १०.०० 
वसतीगृह बांधणे. ता. सटाणा जि नाशिक 


शासकीय आश्रमशाळा कोटमदरा येथे मुलांचे ००.०० ००.०० १००.०० 
शासकीय वसतीगृह बांधणे ता. आंबेगाव जि पुणे 


नंदुरबार येथे मुलींचे शासकीय वसतिगृह बांधणे. २२७.०६ ००.०० ५०.०० 
(क्षमता-२५०) 
खांडबारा येथे आदिवासी मुलींचे शासकीय ००.०० १०.०० 
वसतिगृहाचे बांधकाम करणे ता.नवापुर जि.नंदुरबार 


शासकोय आदिवासी मुलांचे वसतिगृह इमारतीचे २९४.८७ ००.०० १००.०० 
बांधकाम करणे. कोरीट रोड जि.नंदुरबार 


एकुण धुळे ४७२१.४३ १७३८.९२ ००.०० ०४५.०० 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (आ) विभाग, ठाणे 


षि आदिवासी मुलींचे शासकोय वसतीगृह ठाकरपाडा ४९२६३ ४६०.६३ शिंग ,०० १००.०० 
ता. तलासरी 

एकूण ठाणे ४९२६३ ४६०.६३ | 0.0०| १००.०० 

एकुण नाशिक (धुळे-ठाणे))  ५३९८४.४३ २१९९.५५ | 0.00 | ६४५.०० 


अधीक्षक अभियंता, सा.बां. (आ) मंडळ,नागपुर 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (आ) विभाग, चंद्रपुर 


| 3 | मुलांचे वसतीगृह, मोहाली ता.धानोरा २२६.५१ २१५.९४ ००.०० ०३.५० 
२ ।मुलींचे वसतीगृह, मुलचेरा २२२.२८ १७५.२९ ००.०० ३३.०० 
3 मुलांचे वसतीगृह, ता. मुलचेरा २२२.२८ १८७.७९ ००.०० ३५.०० 
४ [yard वसतीगृह, सिंदेवाही ३१५.४९ १७०.१३ ००.०० २७.०० 
५ मुलींचे वसतीगृह, अर्जुनी मोरगांव जि. गोंदिया ३५२.४८ १८२.६८ ००.०० ३०.०० 
६ मुलांचे वसतीगृह,अर्जुंनी मोरगांव जि. गोंदिया ३५२.६६ १५८.३९ ००.०० ३०.०० 
एकूण चंद्रपूर १६९१.७० १०९०.२२ ००.०० १५८.५० 

कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (आ) विभाग,अमरावती 
७ |शा.मुलांचे वसतीगृह घाटंजी ता. जि.यवतमाळ ६९६.५३ ००.०० ००.०० १०.०० 
८ |शा.मुलींचे वसतीगृह घाटंजी ता. जि.यवतमाळ ७०५.७३ ००.०० ००.०० १०.०० 
९ |शा.मुलांचे वसतीगृह कळंब ता. जि.यवतमाळ ७०९.८१ ००.०० ००.०० १०.०० 
|_१० | शा.मुलींचे वसतीगृह कळंब ता. जि.यवतमाळ ६९६.५३ ००.०० ००.०० १०.०० 
| 99 | १ |शा.मुलींचे वसतीगृह मारेगाव ता. जि.यवतमाळ ६४०.३६ ००.०० ००.०० १०.०० 
एकुण अमरावती ३४४८.९६ ००.०० ००.०० ५०.०० 
एकुण नागपूर (चंद्रपूर + अमरावती) ५१४०.६६ १०९०.२२ | 0.0०| २०८.५ 
एकुण ४२२५ १०८३ (अ.अ. नाशिक--अ.अ. नागपूर) ५९१२५.०९ ३२८९.७७ शिक ८५३.५० 


Digitally signed by Ravindra Digambarrao Aute 
डू DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Tribal 
Ravi ही d ra Development, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a69 1 3f9dee 1f453c9a1c5a89d8c4897737 


1 ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108, cn=Ravind: 
Digambarrao Aute pein nce otoinse 


Date: 2019.07.31 13:17:31 +05'30' 


